मागणी क्रमांक डब्ल्यू-२, मुख्य लेखाशिर्ष 
२२०२, याखाली “डॉ.पंजाबराव देशमुख 
वसतिगृह निर्वाह भत्ता” योजनेकरीता नवीन 
लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजूरी देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं-२०१८/(१८०/१८)/मशि-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार इमारत, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ फेब्रुवारी, २०१९. 


संदर्भ: 9 शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३३२/तांशि-४, 
दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २०१७. 
२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.४०७/तांशि-४, 
दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१८. 
3) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.टीईएम-२०१८/प्र.क्र.३५/तांशि-४, 
दिनांक ३१ मार्च, २०१८. 
8) शासन परिपत्रक, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२८५/तांशि-४, 
दिनांक ०२ ऑगस्ट, २०१८. 
५) संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. उशिसं/शिष्य/ळेखाशिर्ष/२०१८-१९/९४९१, 
दिनांक २४ ऑगस्ट, २०१८. 
प्रस्तावना : 
संदर्भीय दिनांक ०७/१०/२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या 
अखत्यारितीत अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या अल्प भुधारक शेतकरी आणि नोंदणीकृत मंजूरांच्या 
पाल्यांना शैक्षणिक वर्ष सन २०१७-१८ पासून “डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाहभत्ता योजना” ही 
योजना लागू करण्यात आली आहे. 
शासन निर्णय : 
संदर्भीय शासन निर्णयांन्वये उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितीत अभ्यासक्रमांना प्रवेशा 
घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांसाठी लागु करण्यात आलेल्या “डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता” या 
योजनेसाठी पुढीलप्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | योजनेचे नांव योजनेचे नवीन लेखाशिर्ष 

| । डॉ.पंजाबराव । मागणी क्र.डब्ल्यु-२, २२०२ सर्वसाधारण | Demand No. W-, 2202 
देशमुख शिक्षण, ८० सर्वसाधारण, १०७ | General Education, ८० 
वसतिगृह शिष्यवृत्त्या, ०१- साधारण शिष्यवृत्त्या, General » १०७ Scholarship, ०१ 
निर्वाह भत्ता | (09)(92) डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह 


Ordinary Scholarship (०१)(१२) 


योजना. निर्वाह भत्ता योजना (२२०२ आय६६६) Dr. Panjabrao Deshmukh 


३४- शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने | 
Hostel Maintenance Scheme 


(२२०२ 1६६६) ३४- 
Scholarship/Stipend 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०१८/(१८०/१८)/मशि-३ 


२. हे आदेडा नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२४२/१४७१, दिनांक २६/११/२०१८ व 
वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.9३/२०१९/व्यय-५,दिनांक २३ जानेवारी, २०१९ अन्वये प्राप्त 
सहमतीनुसार व महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) एक महाराष्ट्र, मुंबई यांच्याशी विचार विनिमय 
करुन त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १४०/२०१८-१९/१००१, दिनांक ०९ जानेवारी, २०१९ अन्वये 
प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०२२८१३१४२६९१०८ असा आहे. हा निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Hemantkumar Pandharinath Baviskar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher Technical 


ducation Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=7 1de9bdf8c28541d92a5cd36d7223 1 Sbab7f006ec5420633722d 


Hemantkumar 
र णि 42e0976d82a8, 
Pandharinath Baviskar ८५५५ णी 
Date: 2019.02.28 13:16:52 +05'30' 


(हे.पं.बाविस्कर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

३) सह संचालक, उच्च शिक्षण, सर्व विभागीय कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य. 
) 
) 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


प्रत, 


) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२ , मुंबई/नागपूर. 
) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र १/२ , मुंबई/नागपूर. 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(/॥_0 Section) एक, महाराष्ट्र, मुंबई. 
४) वित्त विभाग, ( व्यय-५/अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 
) 


नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन साशि-१/मशि-२, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती कार्यासन मशि-३, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


